मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यालयातील अस्थायी 
पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओएन २०२२/प्र.क्र.५६/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०७ ऑक्टोबर, २०२२ 


संदर्भ : १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. सीओएन-२०२२/प्र.क्र.१७/प्रशासन-१ 

दि. ११ एप्रिल, २०२२. 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि. १८ ऑगस्ट, २०२२. 

3) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे 
दि. २० सप्टेंबर, २०२२ रोजीचे पत्र. 

४) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद यांचे 
दि. ०२ सप्टेंबर, २०२२ रोजीचे पत्र. 

५) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद यांचे 
दि. १५ सप्टेंबर, २०२२ रोजीचे पत्र. 


शासन निर्णय -: 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, औरंगाबाद, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद व अधीक्षक अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील अस्थायी पदे दि. ०१ मार्च, 
२०२२ ते दि. ३१ ऑगस्ट, २०२२ पर्यंत चाळू ठेवण्यात आली होती. 
२. आता या शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद, 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 
उस्मानाबाद यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील १५६१ पदे, रुपांतरित 
अस्थायी आस्थापनेवरील १०२ पदे व जिल्हा परिषद अस्थायी आस्थापनेवरील १५ पदे अज्ञा एकूण १६७८ 
पदांना सोबत दर्शविलेल्या विवरणपत्रानुसार सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्त नाहीत, या अटीच्या अधीन 
राहून दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२२ पासून दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२३ पर्यंत चालू ठेवण्यास शासन मंजूरी देत 
आहे. 
३. दि. २५ नोव्हेंबर, २००४ च्या शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत स्थापत्य शाखेतील 
क्षेत्रिय स्तरावरील नियमित संवर्गापैकी ३४ संवर्गातील पदांचा आणि दि. २२ फेब्रुवारी, २०११ च्या शासन 
निर्णयान्वये उर्वरित ३५ पासून पुढील संवर्गातील पदांचा सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे. 
या शासन निर्णयातील तरतूदी/सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 
४. या बाबीवरील खर्च मंडळ कार्यालयातील पदांसाठी “२०५९ -सार्वजनिक बांधकामे ८०- सर्वसाधारण, 
००१- संचालन व प्रशासन (चार) पर्यवेक्षण (योजनेतर) व विभाग/ उपविभागांतर्गत पदांसाठी २०५९-सार्वजनिक 
बांधकामे, ८०- सर्वसाधारण - ००१-संचालन व प्रशासन (पाच) कार्यान्वयन (योजनेतर) ” या लेखाशिर्षाखाळील 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.५६/प्रशासन-१ 


५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. १८ ऑगस्ट, २०२२ या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१००७११५२५९५७१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


र ढ ७. Digitally signed by Vikram Nivrutti Dhamal 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
Depai , postalCode=400032, st=M 
2. 


laharashtra, 
b2fl b1fd9 1 4a87080cb687 12dbSefd17f65e69284fe 


5.4.21 
1d3274a32de69eb6a25, 


serialNumber=10d36944a4b86eab5 16b1b70183709c5fb570cf 
h a aa a df5a52755adfef5 1ed380b836, cn=Vikram Nivrutti Dhamal 
Date: 2022.10.07 11:54:38 +05'30' 
(fa. नि. ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद 
२) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद/ उस्मानाबाद 


Wd 
4 
२ 
३ 
° 
दु 
& 


महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल -२ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
जिल्हा कोषागार / उप कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद / उस्मानाबाद. 

वित्त विभाग, कार्यासन व्यय-११/ आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई 

कार्यासन अधिकारी, सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन प्रशासन- १ (निवडनस्ती). 


का. ह आळी a ae अक 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.५६/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (१) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे ( ३४ संवर्गाच्या आतील) 


दि.३१/०८/२०२२ | दि.३१/०८/२०२२ | दि.३१/०८/२०२२ | पै:०४५०९/२०२२ 
पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ त 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या a ee 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये |" eee we 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट ; पदांची 
संख्या 
R 3 4 ष्‌ द्‌ 
मुख्य अभियंता सा.बां. १९ शशि a १९ 
प्रादेशिक विभाग, 
औरंगाबाद 
धोक्षक अभियंता, ११३ | aa ११३ 
सा. बां. मंडळ, 
औरंगाबाद 
धोक्षक अभियंता, १०९ शिंक aa १०९ 
सा.बां.मंडळ, 
उस्मानाबाद 
एकूण VSR pe Fe VBR 
विवरणपत्र (2) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे ( ३४ संवर्गाच्या पुढील) 
दि.३१/०८/२०२२ | दि.३१/०८/२०२२ | दि.३१/०८/२०२२ 0 
पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यत मुदतवाढ यातरी 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या aa 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये अस्थायी पदांमध्ये | वा ade 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट ; पदांची 
संख्या 
२ ३ ¥ ण ऱि 
मुख्य अभियंता सा.बां. शिंगं शि 1 शशि 
प्रादेशिक विभाग, 
औरंगाबाद 
धीक्षक अभियंता, ५०२ शिंगी शिंग ५०२ 
सा.बां.मंडळ, 
औरंगाबाद 
धोक्षक अभियंता, ४९४ शिडी | ४९४ 
सा.बां.मंडळ, 
उस्मानाबाद 
'एकूण ९९६ 1 0 | 6 ९९६ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.५६/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (३) विश्रामगृहासाठीची पदे 


दि.३१/०८/२०२२ | दि.३१/०८/२०२२ | दि.३१/०८/२०२२ oe 
~ पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ Gos 
* कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या । देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या वं 
न अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये | IT यासा vee 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट * तका 
संख्या 
g R 3 4 ण्‌ 
१ | मुख्य अभियंता शिंग शिक शिंग 
सा.बां. प्रादेशिक 
विभाग, औरंगाबाद 
२ | अधीक्षक अभियंता, १६३ aa शिका १६३ 
सा.बां.मंडळ, 
औरंगाबाद 
३ | अधीक्षक अभियंता, १३८ na oo १३८ 
सा.बां.मंडळ, 
उस्मानाबाद 
एकूण 302 | oe | 0____| 8३०९ 
विवरणपत्र (४) यांत्रिकीची पदे 
दि.३१/०८/२०२२ । दि.३१/०८/२०२२ | दि.३१/०८/२०२२ os 
= पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यत मुदतवाढ वाक 
: | कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या । देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या aa 
a अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये IT यावया डी 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट ; धा 
संख्या 
4 R 3 4 ष्‌ द्‌ 
१ | मुख्य अभियंता शि |... a शि 
सा.बां. प्रादेशिक 
विभाग, औरंगाबाद 
२ धीक्षक अभियंता, १० शि | १० 
सा.बां.मंडळ, 
औरंगाबाद 
३ धीक्षक अभियंता, १३ शि शि १३ 
सा.बां.मंडळ, 
उस्मानाबाद 
एकूण २३ aa .. = २३ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


विवरणपत्र (५) जिल्हा परिषदेसाठी पदे 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२२/प्र.क्र.५६/प्रशासन-१ 


दि.३१/०८/२०२२ | दि.३१/०८/२०२२ | दि.३१/०८/२०२२ | 00९४०९३०२२ 
पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ ay 
कार्यालयाचे नावा | देण्यात आलेल्या  । देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या ay ९9:86: 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये eee oe 
संख्या. झालेली are. आलेलो टे पदांची 
संख्या 
धि रे ¥ ष्‌ ति 
मुख्य अभियंता शिक णा | कशि 
सा.बां. प्रादेशिक 
विभाग, औरंगाबाद 
धीक्षक अभियंता, ०७ शि | Sie 
सा.बां.मंडळ, 
औरंगाबाद 
धीक्षक अभियंता, ०८ शिंक na og 
सा.बां.मंडळ, 
उस्मानाबाद 
एकूण १५ pe | 0___| १५ 
विवरणपत्र (६) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
दि.३१/०८/२०२२ । दि.३१/०८/२०२२ । दि.३१/०८/२०२२ दि.०१/०९/२०२२ 
पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ । पर्यंत मुदतवाढ त 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या व >> 
अस्थायी पदांची  । अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये | वड जक ese 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली धट पदांची 
संख्या 
i 3 6 ष्‌ ति 
मुख्य अभियंता az a | शि 
सा.बां. प्रादेशिक 
विभाग, औरंगाबाद 
धीक्षक अभियंता, ९७ शिक श्र = 
सा.बां.मंडळ, 
औरंगाबाद 
धोक्षक अभियंता, ३० | ok ay 
सा.बां.मंडळ, 
उस्मानाबाद 
एकूण १२७ pe २५ १०२ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


